आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता “कोव्हिड 
१९” (Covid १९) संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
साहित्य खरेदी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ मे, २०२१ 


वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. १२/०७/२०१६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. ३१/०८/२०१७ 
३. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. २७/०३/२०२० 
४. नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६ /का.१४८२, दि. १६/०४/२०२० 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. १६/०४/२०२१ 
६. नियोजन विभाग, शासन पूरकपत्र क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. ०५/०५/२०२१ 


शासन पूरकपत्र:- 

नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णय क्र.स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/ 
१४८२, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये ६ व्या ओळीत मुख्याधिकारी, 
नगरपालिका (Chief Officer, Municipal Councils) यानंतर “/ मुख्याधिकारी, नगरपंचायत (Chief 


Officer, Nagar Panchayat)” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५२११७०८००२२१६ असा आहे. हे पूरकपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vijesing 
डर bag 8 ॥19, 
Fattesing Vasave ५ डल 
Dai "30" 


ste: 2021.05.21 17:17:34 +05'3 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

५. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा व विधान परिषद 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी 
. मा.कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ यांचे खाजगी सचिव 
. मा. मुख्य सचिव 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव प्रशासकीय विभाग, (सर्व HAT, Fag 
१०.विभागीय आयुक्त (सर्व) 
११.जिल्हाधिकारी (सवी 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
१४.मुख्याधिकारी, नगरपंचायत / परिषद (सर्व) 
१५.नियाजन विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / वि.का.अ 
१६.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई 
१७.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
१८.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळलनालय,मुंबई 
१९.जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 
२०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 
२१.उपआयुक्‍्त (नियोजन) विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
२२.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 
२३.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (सर्वी 
२४.निवडनस्ती ( का.१४८२) नियोजन विभाग. 


<<? (२ SG m& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


